uaa डॉ. विखे पाटील यांच्या स्मरणार्थ 
दि. ०३ ऑगस्ट, २०२० रोजी राज्यात 
“slam दिन ” साजरा करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२०/प्र.क्र. ९५/३-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ जुलै, २०२० 


वाचा : १. कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्रमांक: शहोदिजा-२०१२/प्र.क्र.१५०/ ३अ, 
दि.१६.८.२०१४ 
. कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१५१/३-अ, 
दि.२१.८.२०१८ 
३. कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.९६/३-अ, 
दि.०१.८.२०१९ 
४. मा. विधीमंडळ सदस्य यांचे मा. मंत्री(कृषि) महोदय यांच्या कार्यालयास प्राप्त 
झालेले दि.१५.०७.२०२० रोजीचे निवेदन क्र.१०६५८/२०२० 


A) 


प्रस्तावना :- 
पदाश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी शहोतक-यांकरिता केलेल्या कार्याचे स्मरण 


व्हावे व राज्यातील सर्व शोतक-यांचा सन्मान व्हावा म्हणून नारळी पौर्णिमेच्या दिवशी त्यांचा 


जन्म दिवस शेतकरी दिन म्हणून साजरा करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


पद्मश्री डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील यांचे स्मरणार्थ शासन निर्णय कृषि विभाग 
क्र.शेदिजा-२०१२/प्र.क्र.१५०/३ अ, दि.१६.८.२०१४ अन्वये दि.२९ ऑगस्ट, हा दिवस 


“शेतकरी दिन” म्हणून साजरा करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर दरवर्षी 


हा दिवस मराठी तिथीप्रमाणे होतकरी दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. आता सन २०२० 


मध्ये दि.०३ ऑगस्ट,२०२० ( नारळी पोर्णिमा) हा दिवस राज्यात शेतकरी दिन म्हणून 


साजरा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर कार्यक्रमासाठी कोणताही अतिरीक्त निधी उपलब्ध करुन देता येणार नाही. या 


कार्यक्रमासाठी कमीत कमी खर्च आयुक्‍्त(कृषि) यांच्या अधिनस्त असलेल्या तरतुदीमधून 


करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२०/प्र.क्र. ९५ /३-ओ 


३. शेतकरी दिन साजरा करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना कृषि आयुक्तालयाने निर्गमित 


कराव्यात. 


४. कोविड -१९च्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा अवलंब करुन वेबिनार 
संवाद / मार्गदर्शन वर्ग आयोजित करुन दि. ०३ ऑगस्ट, २०२० रोजी राज्यात शोतकरी 
दिन म्हणून साजरा करण्यात यावा. 

च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/१५/.॥89॥/959॥॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८०३१२२८२८१४०१ 
असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ashok Maroti Atram 
S ho aroti DN: c=IN, Of Maharashtra, ou=Agriculture And 
ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=e212845 163abd7087 17bb4bef92b6886b147679a5af 
5a494e268689ab8d696dd, 
serial INumber=5f7eca1f400d866ea34324cea1a547aa04f0da07 


Atram 111 a 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
qed (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२.सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


प्रत- 
१ मा.मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


२ मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


३ मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


४ सर्व विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ / विधान मंडळ ग्रंथालय (१० प्रतीसह) 


५ मा. कुलगुरु / कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, अहमदनगर 


६ मा. कुलगुरु / कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि 


विद्यापीठ, अकोला 


७ मा. कुलगुरु / कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 


८ मा. कुलगुरु / कुलसचिव, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 


९ महासंचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर 


qo महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई प्रसिध्दीच्या विनंतीसह (५ प्रती) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२०/प्र.क्र. ९५/३-ओ 


११ सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१२ सर्व जिल्हाधिकारी 
१३ सर्व जिल्हयाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


१४ महालेखापाल, (SP व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र- १ मुंबई , महाराष्ट्र-२ नागपूर. 


१५ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ,अकोला 


१६ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई 


१७ सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, 
१८ सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 


१९ कृषि विकास अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद 
२० सर्व तालुका कृषि अधिकारी 
२१ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


२२ सर्व सहसचिव / उपसचिव , कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय,मुंबई-३२ 


२३ रा.कृ.वि.यो कक्ष/ कार्या.२ अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


२४ वित्त विभाग का.व्यय-१/ अर्थ-१३, नियोजन विभाग १४३१, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२५ निवडनस्ती (3 3) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


